३९८, दि. 24 मे, २०१८. 


शासन निर्णय:- 


शासकीय तंत्रनिकेतनातील विभाग 
प्रमुख/ अधिव्याख्याता यांचा परिविक्षा 
कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती पुढे 
सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. पकास-३४१८/प्र.क्र.९३/१८/तांशि- ७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-०८ फेब्रुवारी, २०१९ 


पहा :- संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/२०१८/ 


शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील शासकीय 


तंत्रनिकेनांमधील संबंधित विभाग प्रमुख/अधिव्याख्याता यांनी दोन वर्षांचा परिविक्षा कालावधी समाधानकारक रित्या 
पूर्ण केला आहे. त्यामुळे त्यांचा परिविक्षा कालावधी विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन 
समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची नियुक्ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | उमेदवाराचे नांव, पदनाम व ज्या | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण परिविक्षा परिविक्षा 
क्र. | संस्थेत कार्यरत आहेत त्या संस्थेचे | निर्णय क्रमांक व केल्याचा कालावधीत कालावधी पूर्ण 
नांव दिनांक दिनांक उपभोगलेली रजा । केल्याचा दिनांक 

"क. २. ३. [oe — | ष्‌. ६. 

१ | at. नरेद्रकुमार हेमराज अडकिने, । एससीटी-६५११/ । २१/०९/२०११ निरंक २०/०९/२०१३ 
अधिव्याख्याता,विद्युत अभियांत्रिकी, | (७०/११)/तांशि-७ (म.पू) (म.नं) 
शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर दि.२४/०८/२०११ 

२ | श्रीमती आरती शिवाजी मेश्राम, ससेनि-६५१४/ । २४/०९/२०१५ अजित रजा २४/०९/२०१७ 
विभागप्रमुख, हॉटेल मॅनेजमेंट अँड प्र.क्र.११६/१४/ (म.पू) (रोख देय न (म.नं) 
कॅटरिंग टेक्नॉंलॉजी, शासकीय तांशि-७, होणारी) 
हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग दि.२३/०९/२०१५ दि.२५/११/२०१६ 
टेक्नॉलॉजी संस्था , नागपूर एकूण ०१ दिवस 

३ | श्रीमती रुपाली प्रल्हाद हिरुरकर, ससेनि-३२१४/ । १७/०७/२०१५ | असाधारणरजा । १३/०९/२०१७ 
अधिव्याख्याता इंग्रजी, शासकीय प्र.क्र.१६५/१४/ (4.4) दि.१९/०८/२०१५ (म.नं) 
तंत्रनिकेतन, नागपूर तांशि-७, ते ०१/०९/२०१५ 

दि.१६/०७/२०१५ १४ दिवस व इतर 
४४ दिवस 
(एकूण ५८ दिवस) 

४ | apo’ लक्ष्मीकांत मारुतीराव, ससेनि-३२१४/ । १५/०९/२०१५ निरंक १४/०९/२०१७ 
अधिव्याख्याता इंग्रजी, शासकीय प्र.क्र.१६५/१४/ (4.9) (4.4) 
तंत्रनिकेतन, गोंदिया तांशि-७, 

दि.१६/०७/२०१५ 

५ | श्रीमती रुपाली दिपक गोसावी, ससेनि-३२१४/ । २१/०७/२०१५ निरंक २१/०७/२०१७ 
अधिव्याख्याता इंग्रजी, शासकीय प्र.क्र.१६५/१४/ (म.नं.) (म.नं.) 
तंत्रनिकेतन, गोंदिया तांशि-७, 


दि.१६/०७/२०१५ 


Set Furs क्रमांकः पकास-३४१८/प्र.क्र.९३/१८/तांशि- ७ 


अ. | उमेदवाराचे नांव, पदनाम व ज्या | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण परिविक्षा परिविक्षा 
क्र. | संस्थेत कार्यरत आहेत त्या संस्थेचे | निर्णय क्रमांक व केल्याचा कालावधीत कालावधी पूर्ण 
नांव दिनांक दिनांक उपभोगलेली रजा | केल्याचा दिनांक 
६ | श्री. निखारे चेतन भगवान, ससेनि-३२१४/ । २१/०७/२०१५ | असाधारणरजा | १०/०८/२०१७ 
अधिव्याख्याता इंग्रजी, प्र.क्र.१६५/१४/ (मा.नं.) दि.१९/०८/२०१५ (म.नं.) 
शासकीय तंत्रनिकेतन, गडचिरोली तांशि-७, ते २१/०८/२०१५ 
दि.१६/०७/२०१५ ०३ दिवस 
अर्जित रजा (रोख 
देय न होणारी) 
दि.२१/१२/२०१५ 
ते 
२३/१२/२०१५ 
०३ दिवस व इतर 
१४ दिवस एकूण १७ 
दिवस 
(एकूण २० दिवस) 
०२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२०८१७४३३५६९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Wd: 


Sudhir Jaya 


Shetty 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And 
Technical Education Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b24495 3b82406eea05963bc456f1 
e1e8621e5917d8305, 
serialNumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9F 


d7816002b4af0ffbf1 111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 
Date: 2019.02.08 17:44:51 +05'30' 


(सुधीर जया झोट्टी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


संबंधित अधिव्याख्याता (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचाळनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर, 
३. प्राचार्य,शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर/गोंदिया/गडचिरोली, 


४. प्राचार्य, शासकीय हॉटेल मॅनेजमेंट व केटरिंग टेक्नॉंलॉजी संस्था, नागपूर, 


५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - २, नागपूर, 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/गोंदिया/गडचिरोली, 


७. निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


